राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकेचे एटीएम 
सेंटर बसविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ALITA १०१२/ प्र.क्र.२१५/ तुरुंग-२ 
सेंटर -१, जागतीक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मंत्रालय, मुंबई-०५. 
दिनांक: ९ जानेवारी, २०१५. 
वाचा : 
१) शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलएम १०१२/ प्र.क्र. २१५/ तुरुंग-२, दिनांक ४.०३.२०१३. 
२) शासन पत्र क्रमांकः जेएलएम १०१२/ प्र.क्र. २१५/ तुरुंग-२, दिनांक ४.०१.२०१३. 
शासन शुद्धीपत्रक: 
उपरोक्त वाचा-१ येथील शासन परिपत्रकामधील राज्यातील सर्व कारागृहामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकेचे 
एटीएम सेंटर बसविण्याबाबत लागू करण्यात आलेल्या अटी व शर्ती मधील अनु क्र. ४ “एटीएम सेंटरचे भाडे हे 
येरवडा मध्यवर्ती कारागृह येथील कुटुंब कल्याण निधीमध्ये नियमितपणे जमा केले जाईल व त्याच्या आवश्‍यक 
त्या नोंदी घेण्यात याव्यात.” ऐवजी “एटीएम सेंटरचे भाडे हे संबंधित कारागृह येथील कुटुंब कल्याण निधीमध्ये 
नियमितपणे जमा केले जाईल व त्याच्या आवश्‍यक त्या नोंदी घेण्यात याव्यात.” असे वाचावे. 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१५०१०८१६०१४६०३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Ishwar 


R av | Nn d [ a ae CN = Ravindra Ishwar Giri, C 


= IN, S = maharashtra, O = 
® GOVERNMENT OF 


| 5 h War G | (| MAHARASHTRA, OU = HOME 


Date: 2015.01.12 16:48:49 +05'30' 


(र. ई. गिरी) 

कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग. 
प्रत, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, पश्चिम विभाग, पुणे/ मध्य विभाग, औरंगाबाद/ पूर्व विभाग, नागपूर. 
६. अधीक्षक, सर्व मध्यवर्ती कारागृह. 
७. अधीक्षक, सर्व जिल्हा कारागृह. 
८. निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


Cc Av A OO 


